शासन निर्णय क्रमांक माशाह ३१२०/प्र.क्र.३२३/ 
एसएम-१, दि.१८ ऑगस्ट, २०२१ चे शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः माशाह ३१२०/प्र.क्र.३२३/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. माशाह ३१२०/प्र.क्र.३२३/एस एम-१, 
दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील तिस-या ओळीत 


“(saa ८ वी ते १२ वी)” 
याऐवजी 
“(Sam ८ वी ते १० वी)” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०२२४११४५२४५२२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN RAJARAM 
MUNDHE 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. शिक्षण संचालक (माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 
३. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, नागपूर 
४. अध्यक्ष/सचिव, विद्याविहार शिक्षण संस्था, सावनेर, जि. नागपूर. 
५. अध्यक्ष/सचिव, श्री. छत्रपती शिवशाहू बहुउद्देशिय विकास संस्था, नागपूर 
६. निवडनस्ती (एसएम-१. 


